RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक ८४ ] 


मंगळवार , सप्टेंबर १५ , २०२० / भाद्र २४ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २० ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२० . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम. 

क्रमांक एमव्हीडी. ०६२० / प्र.क्र.७२ / परि - ३.- ज्याअर्थी, कोविड- १ ९ विषाणू प्रादुर्भावामुळे केंद्र शासनाने दिनांक २५ मार्च, २०२० 
पासून संपूर्ण देशभर टाळेबंदी लागू केली आणि महाराष्ट्र राज्यात नोंदणीकृत झालेल्या आणि वार्षिक कर भरणा करणा - या 
परिवहन वाहनांना, ज्यांनी ३१ मार्च, २०२० पर्यंतचा कर भरणे आवश्यक होते, अशा परिवहन संवर्गातील वाहन मालकांना 
दिलासा देणे आवश्यक होते; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियमाच्या ( १ ९ ५८ चा ६५ ) कलम १३ चे उप कलम ( २ ) मधील 
तरतुदीन्वये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, खालील तक्त्यातील स्तंभ ( २ ) मधील नमूद वाहनांना 
दिनांक १ एप्रिल, २०२० ते ३१ मार्च, २०२१ या कालावधीत स्तंभ ( ४ ) मधील अटींच्या अधिन स्तंभ ( ३ ) मधील 

नमूद 
मर्यादेच्या प्रमाणात करामध्ये सूट देत आहे. 
वाहनांचे प्रकार 

वार्षिक करातील 

सूटीची मर्यादा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
वार्षिक भरणा करणारी ५० % 

जर वाहन मालकाने मागील वर्षाचा वार्षिक 
मालवाहतूक वाहने 

कर दिनांक ३१ मार्च, २०२० रोजी किंवा 
वार्षिक कर भरणारी पर्यटक वाहने 

पूर्वी भरणा केला असेल तर . 
५० % 


अ.क्र . 


अट 


१ 


कर 


२ 


३ 


खनित्रे 


५० % 


४ 


खाजगी सेवा वाहने 


५० % 


व्यावसायिक कॅपर्स वाहने 


५० % 


६ 


शालेय विद्यार्थी वाहतूक बस / वाहने 


५० % 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने, 


प्रकाश साबळे , 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार ब- २० ९ --- १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर १५ , २०२० / भाद्र २४ , शके १ ९ ४२ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 15th September 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 


No. MVD.0620 / CR - 72 /Tra.3 : - Whereas , in view of the nationwide lockdown imposed by the Central 
Government due to spread of Covid - 19 Virus from the 25th March 2020 , it is necessary to take certain 
measures to give relief to the transport vehicles owners whose vehicles are registered in the state of 
Maharashtra and are paying annualtax , which is required to be paid upto 31st March 2020 ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of section 13 of the 
Maharashtra Motor Vehicles Tax Act ( LXV of 1958 ) , the Government of Maharashtra hereby exempts the 
class of vehicles mentioned in column ( 2 ) of the Table appended hereto from the payment of annual tax 
levied under the said Act, for the period commencing on the 1st April 2020 to 31st March 2021 , upto the 
limit mentioned in column ( 3 ) and subject to the condition mentioned in column ( 4 ) of the said Table ; 


Sr. 


Class of Vehicles 


Condition 


No. 


Tax Exemption 
limit of annual tax 

payable 

( 3 ) 
50 % 


( 1 ) 
1 


( 2 ) 
Annual Tax Paying Goods 
Vehicles 


( 4 ) 
If the owner has paid the 
annual tax of previous year 
on or before the 31st March , 
2020 . 


2 


50 % 


Annual Tax Paying Tourist 
Vehicles 


3 


Excavators 


50 % 


4 


Private Services Vehicles 


50 % 


5 


50 % 


Commercial Campers 
Vehicles 


6 


School Buses / Vehicles 


50 % 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH SABALE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


